कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावत असताना 
कोव्हिड-१९ मुळे मृत्यु होणा-या कर्मचा-यांना सानुग्रह 
सहाय्य मंजूर करण्याबाबत 

कै. रामनाथ भानूदास रुळे, शिपाई 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. :-वैमाशा-२०२२ /३३३ / प्र.क्र.७७/ ग्रासं-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ सप्टेंबर, २०२२ 


शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४ /व्यय-९, दि. २९ मे, २०२० 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. संकीर्ण -२०२० / प्र.क्र.४/ व्यय -९, दि. १४ मे, २०२१ 
३) जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, औरंगाबाद यांचे दिनांक १५ मार्च, २०२१ चे आदेशा. 
४) निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, औरंगाबाद -१ विभाग यांचे पत्र क्र. ५६/२०२१, 

दि.१४/४/२०२१ 
५) नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांचे पत्र क्र. -संकीर्ण - १२२२/प्र.क्र. १२९ / वैमाशा-२/५७५ व 
८२३, दि. २७/०५/२०२२. व दि. २८/६/२०२२ ची पत्रे. 


संदर्भ:- 


oe — lh a 


~ 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि. २९.५.२०२० नुसार कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावताना 
कोव्हिडमुळे मृत्यु होणाऱ्या कर्मचार्‍यांना विमा कवच / सानुग्रह सहाय्य लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला 
आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ (अ) नुसार कोव्हिड -१९ सार्वत्रिक साथीच्या अनुषंगाने 
सर्वेक्षण, शोध, माग काढणे, प्रतिबंध, चाचणी, उपचार व मदत कार्य या कार्यवाहीशी संबंधित कर्तव्यावर 
कार्यरत सर्व कर्मचा-यांना रु.५०.०० लक्ष रकमेचे विमा कवच सानुग्रह अनुदान देय आहे. संदर्भ क्र. २ 
येथील शासन निर्णयान्वये सदर निर्णयास दि. ३०/६/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. 


०२. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद यांनी दिनांक ९ 
मार्च, २०२१ व दिनांक १५ मार्च, २०२१ च्या आदेशान्वये औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये कोव्हिड १९ चा 
प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी दि. ११/३/२०२१ ते 8/8/2024 या कालावधीत अंशत: लॉकडाऊन लागू करुन 
सदर आदेशाच्या प्रती उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, औरंगाबाद जिल्हा यांना चिन्हांकित केल्या होत्या. 
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, औरंगाबाद यांचे उपरोक्त आदेशास अनुसरुन उप नियंत्रक, वैध 
मापन शास्त्र, औरंगाबाद जिल्हा यांनी दिनांक १५ मार्च, २०२२ च्या पत्रान्वये त्यांच्या अखत्यारित 
असलेल्या निरीक्षक कार्यालयांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील आस्थापना व वजन - माप उपयोगकर्ते यांना 
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्याकरीता जनजागृती 
करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. त्यानूसार निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, औरंगाबाद -१ विभाग या 
कार्यालयांकडून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील आस्थापनांमध्ये जनजागृती करण्यात आली. या मोहिमेमध्ये 
निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, औरंगाबाद -१ विभाग यांचेसोबत श्री. रामनाथ भानूदास रुळे, शिपाई हे 
कार्यरत होते. त्यादरम्यान दिनांक ६ Ves, २०२१ रोजी श्री. रामनाथ God यांची कोरोना चाचणी 


शासन निर्णय क्रमांकः वैमाशा-२०२२ / ३३३ / प्र.क्र.७७/ ग्रासं-३ 


पॉझिटीव्ह आल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर श्री. रुळे याचा कोव्हिड-१९ 
या आजाराने दिनांक १३ एप्रिल, २०२१ रोजी मृत्यु झाला. 


०३. संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ (ब) (१) मध्ये नमूद केल्यानुसार श्री. रामनाथ 
भानुदास रुळे, शिपाई हे दि. ०६ ०४.२०२१ पर्यंत म्हणजेच मृत्युच्या १४ दिवसांपूर्वी कर्तव्यावर हजर 
होते. सदर बाब ही नियंत्रक, वैध मापन झास्त्र यांनी दि. २८.०६.२०२२ च्या प्रमाणपत्रान्वये सत्यापित व 
प्रमाणित केली आहे. तसेच सदर शासन निर्णयामधील परिच्छेद ३ (ब) (२) मध्ये नमूद केल्यानुसार 
मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल, औरंगाबाद यांनी दि.२४ जून, २०२२ रोजीच्या मृत्यु प्रमाणपत्राव्दारे श्री. 
रामनाथ रुळे यांचा दि. १३/४/२०२१ रोजी कोरोना संसर्गामुळे (कोविड-१९) मृत्यु झाल्याचे प्रमाणित 
केले आहे. 


०४. कै. रामनाथ भानूदास रुळे यांचे मृत्यु प्रकरणी वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२० / 
प्र.क्र.४/ व्यय-९, दिनांक २९ मे, २०२० मधील अटी व शार्थीची पुर्तता होत असल्यामुळे सदर शासन 
निर्णयातील तरतुदींनुसार दिवंगत कै. रामनाथ भानूदास रुळे यांच्या वारसास म्हणजे त्यांच्या पत्नी 
श्रीमती कस्तुरा रामनाथ रुळे यांना रुपये ५०,०००,०० /- (रुपये पन्नास लक्ष फक्‍त ) रकमेचे सानुग्रह 
सहाय्य मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


०५. यासाठी होणारा खर्च“ मागणी क्र. एम-३, मुख्य लेखाशिर्ष - इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवा, 
(१०६) वजने व मापे यांचे विनियमन (००) (०१) वजने व मापे विनियमन (३४७५००९३) ( नियंत्रक, उप 
नियंत्रक, सहायक नियंत्रक व वजने व मापे यांचे कार्यालय) (अनिवार्य ),१३ - कार्यालयीन खर्च * या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर केलेल्या 
अनूदानातून भागविण्यात यावा. 


०६. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२२०९१६१२०७३५३२०६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरी साक्षांकित करुन काढण्यात 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHITAL ANAND RAMTEKE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, FOOD CIVIL SUPPLY AND 
CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, postalCodi 


hi 
2.5.4,.20=250b23140177f1b91b8d23d0003fea6 15e62e9fa665cd65cd822d171 


39dee73b, pseudonym=6E8363396B2786A7F9280A0F 6B79E9C7BCOE7BS6, 
serial INumber=7D5A263499F325CA90E9EO4FA83D69E04FDS5CB75F96BB3FC4 
2610E89D8791928, cn=SHITAL ANAND RAMTEKE 


2022.09.16 12:47:05 +05'30 


(शितल रामटेके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

2) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२( लेखा व अनुज्ञयेता ), मुंबई 

3) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ ( लेखा परिक्षा), मुंबई 

४) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद यांना माहिती तथा उचित कार्यवाहीस्तव रवाना 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैमाशा-२०२२ /333 / प्र.क्र.७७/ ग्रासं-३ 


६) सह नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, औरंगाबाद विभाग 

७) कार्यासन अधिकारी (व्यय-९/व्यय-१०) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) श्रीमती कस्तुरा रामनाथ रुळे,जयहिंद नगरी, अँट पिसा देवी, औरंगाबाद - ४३१ ००१ 
नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांचेमार्फत ) 

९) निवडनस्ती - ग्रासं-३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


